रोजगार हमी योजने अंतर्गत वनीकरणासाठी 
कर्मचारी/ अधिकारी यांच्या अस्थायी पदांना 
सन २०२४-२५ मध्ये मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२२/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १९) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२२/फ-२ 
दि. ०८.०४.२०२४. 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन वब विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.४९ (२३-२४)/४२३३, दि.०९.०९.२०२४. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


रोजगार हमी या योजनेत्तर योजनेतंर्गत ९३८ अस्थायी पदांना “वाचा” क्र.२ येथील 
दि.०८.०४.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. बन विभागामध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीणांना रोजगार 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी, बन विभागातील कामे ( उदा. वनीकरण, जलसंधारण वब वबनतळ्यांची कामे ) 
घेण्यात येतात. ही कामे करुन घेण्यासाठी सदरहू ९३८ पदांची आवश्यकता असल्याने उप वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन वब विकास), नागपूर यांनी उपरोक्‍त “वाचा” क्र.३ येथील दि.०९.०९.२०२४ रोजीच्या 
प्रस्तावान्वये, सदरहू ९३८ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत शासनास विनंती 
केली आहे. “वाचा” क्र.४ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये, 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वन विभागामध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी, बन 
विभागातील कामे ( उदा. बनीकरण, जलसंधारण ब बनतळ्यांची कामे ) घेण्यात येतात. ही कामे करुन 
घेण्यासाठी सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रातील ९३८ अस्थायी पदे ही “वाचा” क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये बन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने, या ९३८ अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या “वाचा” क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२४ च्या अधिन राहून दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील तरतुदींचे योग्यरित्या पालन होईल, 
याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 


३. या पदांबर होणारा खर्च प्रधान शीर्ष-२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन १०१ वनसंधारण, विकास 
(०२)(०२) कृत्रिम पुनर्निमिती (२४०६ ०१२२) या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा ब सन २०२४-२५ 
मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच शासन निर्णय दि.१६.१०.१९९५ अन्वये 
विहीत केलेल्या पध्दतीनुसार रोजगार हमी योजनेंतर्गत वनीकरणाच्या आस्थापना विषयक खर्चाबाबत 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१५२००१९७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHILPA VINAY 
PATWARDHAN 


सोबत:- विवरणपत्र ( शिल्पा पटवर्धन ) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रतिलिपी :- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव) व (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बन विकास महामंडळ मर्या. नागपूर 

५) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

६) जिल्हाधिकारी (सर्व) (मुंबई शहर / मुंबई उपनगर वगळुन) 

७) सर्व मुख्य वनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 

८) प्रादेशिक व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र बन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 

९) विभागीय व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र बन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 

१०) सर्व उपवनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 

११) सर्व विभागीय वन अधिकारी /उप विभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक) 

१२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / ठाणे /औरंगाबाद /पुणे /कोल्हापूर /जाशिक 
/नागपूर /धुळे /चंद्रपूर /गडचिरोली /यबतमाळ /नागपूर. 

१५) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-१९ मंत्रालय, मुंबई Woo ०३२ 

१६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१७) कार्यासन अधिकारी (ब-१), बन विभागीय सर्व कार्यासने महसुल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, म.व व.वि. मंत्रालय,मुंबई-३२. 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२२/ फ-२, दि. २४.०९.२०२४चे 
सहपत्र. 


सवंर्ग निहाय पदे 


वन  ।वनपाल | वनरक्षक लेखापाल | लिपीक | एकूण 
परिक्षेत्र क्षक 
अधिकारी 


PE es ee | ह र. (0. Lie 

|e | डा आणा क SS कका लाह डोळ 
गोह. 0. ee ee See 
Sa Raa जळ आह कळ आड 
fe |. |. |e | 9 | ३. १ 
a को कळ क काळ ककी 
2 की आ कि कळा का ae अळया ae: 
0. Re Rae ae Ae 
SCS RIE ASAE AE आह आच क. 
१७. | 3» | 
za 
२ ee 0 


१२ | प्रमुवसं 
नागपूर 
कार्यालय 


१३ | अप्रमुवसं 
वन्यजीव) 
पूर्व भाग, 
नागपूर 
१४ 
44. 
६. 


अप्रमुवसं 
मेळघाट 
अमरावती 


अप्रमुवसं 

अप्रमुवसं 32 &3 १६० | Ld २५५ 
"| बन) ||“ ||“ |"|" | 
एकूण 2 | २७ |. इक [eo] sea | १ | औऊ | 


SHILPA VINAY 
PATWARDHAN 


(शिल्पा पटवर्धन ) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


अप्रमुवसं 
वन्यजीव) 


